राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी 
सर्वसाधरण  घटकाखालील (राज्य 
हिळछ्याचे) अनुदान वितरीत करण्याबाबत 
(लेखाशिर्ष २२१५-२०७१) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०१९/ प्र.क्र.१५९ /पापु-१० 
७ वा मजला, गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १९ मार्च, २०२० 
वाचा - 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४ 
(3/ पापु-०७, दि.१७.०३.२०१० 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/ 
पापु-०७, दि.०९.०७.२०१४ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.२२/ अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ 
प्रस्तावना - 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल जीवन FSA) हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यात 
राबविण्यात येत आहे. सन २०१९- २० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष २२१५, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, (०२), जिल्हा 
परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (१५) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कार्यकम यासाठी अनुदान (राज्यक्षेत्र, 3१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२१५ २०७१) 
या लेखाशीर्षाखाली अंमलबजावणी यंत्रणांना निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन 


होता. 
area निर्णय- 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नळ पाणी पुरवठा 
योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास रु. ६,६०,१७,१००/- ( रु.सहा 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०१९/ प्र.क्र.१५९/पापु-१० 


कोटी साठ लाख सतरा हजार WAL फक्त) इतके अनुदान कव्हरेज या घटकासाठी अर्थसंकल्प 
प्रणालीव्दारे (BEAMS) पुढील अटींच्या अधिन राहून मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


१) अंमलबजावणी यंत्रणांनी हे अनुदान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत निश्चित 


व“ 


(> > 


~~ 


nS 


वार्षिक कृती आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या कव्हरेज गावे/ वाडयांमधीळ 
प्राथम्यक्रमानुसार येणाऱ्या गावे/ वाडयांमधीळ योजनांची कामे तसेच ज्या केंद्रीय 
सहाय्यित योजनांमध्ये शासन सहभाग सक्तीचा करण्यात आलेला आहे, अशा 
प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्राथम्याने खर्च करावा. 

सदर निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातच खर्च होणे आवश्‍यक आहे. याची 
कृपया दक्षता घेण्यात यावी. खर्चाची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची राहील. 
अंमलबजावणी यंत्रणानी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवावेत. 

या शासन निर्णयातील अटी व शार्तीची व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (जल 
जीवन FRM) या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची 
संबंधित अमंलबजावणी यंत्रणांकडून पूर्तता होत आहे, याची शासनाला खात्री करून 
घेता यावी यासाठी महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर यांना तसेच या 
विभागातील प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास ळेखा परिक्षणाकरीता संबंधित 
अमंलबजावणी यंत्रणांची पुस्तके व लेखे पाहण्याचा अधिकार राहील. तसेच 
महालेखापाल यांना त्यांचे काम योग्य रितीने पार पाडता यावे म्हणून संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणा संपूर्ण मदत व सुविधा पुरवतील. 

ग्राम विकास विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. आरसीएन-१०८९/ सीआर- 
३०२७/२८, दि.०५.०९.१९९० मधील सुचनेप्रमाणे या अनुदानांच्या खर्चाचा 
महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा व ताळमेळाचे 
अहवाल विहीत दिनांकाना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांनी विभागीय 
आयुक्‍त (विकास शाखा) यांना व या विभागातील कार्यासन पापु-०५ व पापु-२० ला 
सादर करावे. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या (जल जीवन Per मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
सर्वसाधारण या घटकाखाली हाती घेतलेल्या योजनांसाठीचा खर्च हा ५० टक्के केंद्र 
निधीतून व yo टक्के राज्य निधीतून करणे आवश्‍यक आहे. या मंजूर अनुदानाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावीत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०१९/ प्र.क्र.१५९/पापु-१० 


७) केंद्र व राज्य ea केलेल्या खर्चाची नोंद न चुकता IMIS या योजना 
प्रणालीवर पुढीलप्रमाणे घेण्यात यावी तसेच सदर नोंदी वेळोवेळी अद्यावत करण्यात 
याव्यात. 

क. भौतिकदृष्टया १०० पुर्ण परंतु आर्थिकदृष्टया अपूर्ण योजना 
ख. >७५ ते >१०० भौतिकदृष्टया पुर्ण 
ग. >५० ते >७५ भौतिकदृष्टया पूर्ण 
घ. > २५ ते >५० भौतिकदृष्टया पूर्ण 


सर्वसाधारण या घटकांतर्गत उपलब्ध करून दिलेला निधी सन २०१९-२०२० च्या 
वार्षिक कृती आराखडयात समाविष्ट असलेल्या गावांच्या योजनांसाठीच खर्च 
करावा. 

सदर रक्‍कम कोषागारातून त्वरीत आहरीत करण्यात यावी व त्यानंतर जल जीवन 
Par अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये 
(PFMS) जमा करण्यात यावी. 

२. सदर शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई यांना मुक्‍त करण्यात आलेला 
रु.६,६०,१७,१००/- कोटी (रुपये सहा कोटी साठ लाख सतरा हजार BAY फक्त) एवढा निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संचालक (वित्त) (श्री.यशवंत बाबुराव पाटील) यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (STRAT 
गिते) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त) (श्री.यशवंत बाबुराव पाटील) यांच्या स्वाक्षरीने तयार केलेले व 
सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (डॉ.नरेश गिते) यांनी प्रति स्वाक्षरित केळेले देयक 
अधिदान व लेखाधिकारी, कार्यालय, मुंबई यांना सादर करण्यात यावे. सदर रक्‍कम 
एनईएफटी (NEFT) प्रणालीव्दारे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या जल जीवन fer 
खात्यात जमा करण्यात यावी. 


<= 


< 


३. सदर निधी कोषागारातून तात्काळ आहरित करण्यात यावी. कोषागारातून रक्‍कम 
वेळीच न काढली गेल्यास तसेच सदर रक्‍कम या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी 
न वापरण्यात आल्यास त्याबाबतची संपुर्ण जबाबदारी संबंधितांची राहील. 

४ यावर होणारा खर्च सन २०१९- २० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. वाय-०२, लेखाशिर्ष 
२२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा, १०२, ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०१९/ प्र.क्र.१५९/पापु-१० 


०२), जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (१५) नळाव्दारे पाणी पुरवठा योजना- 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम यासाठी अनुदान (राज्यक्षेत्र, ३१ सहाय्यक अनुदान 
FATA) (२२१५ २०७१) या लेखाश्ीर्षाखाली भागविण्यात यावा. 


षु. सदर प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.१२/ अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच सदर परिपत्रकातील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकामधील तसेच 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ९ व क्र. ९ मधील तपासणी सूचीतील 
अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥१॥/७9॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१४५६०८८२२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


3 A | A S A H F B igitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
DN: c=IN 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592 

bd8a91d2970b24702e05968e1 


Pp dk PY AND 
SANITATION DEPARTMENT, MANTRALAYA, MUMBAI 
ber=Oedd9c38729 


ei 
& 
Ey 

BS 


)35c071332e1f94cbcdc98 


28471b3251eee2d5c23fd681ec4 1 cefe -WATER 


BHAJARE प्री 
(बाळासाहेब हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सह सचिव (पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय 
सहाय्यक 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महारष्ट्र-१-मुंबई/२- नागपुर, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. नियोजन विभाग(कार्यासन १४४३)/ वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम २०१९/ प्र.क्र.१५९/पापु-१० 


६. विभागीय आयुक्त, पुणे. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

१०. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई, 

११. पापु-०५/२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
92. निवडनस्ती पापु-१०. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


